RNI No.MAHBIL / 2009/ 35530 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार 


वर्ष २ , अंक २९ ]] 


शुक्रवार , जुलै २ ९, २०१६ / श्रावण ७, शके १ ९ ३८ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये २३.०० 


असाधारण क्रमांक ३ ९ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र 

विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम. 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 


सन २०१६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २३. - मुंबई महानगरपालिका अधिनियम आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, 

नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९ ६५ यामध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी अधिनियम 


१-२ 


दिनांक २७ जुलै २०१६ रोजी माननीय राज्यपालांनी संमती दिलेला महाराष्ट्र विधानमंडळाचा पुढील अधिनियम माहितीसाठी, याद्वारे , 
प्रसिद्ध करण्यात येत आहे . 


नि . ज . जमादार , 


प्रधान सचिव व विधि परामर्शी, 


महाराष्ट्र शासन , 
विधि व न्याय विभाग . 


सन २०१६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २३ . 


( मा . राज्यपालांची संमती मिळाल्यानंतर " महाराष्ट्र शासन राजपत्रात " दिनांक २९ जुलै २०१६ रोजी 

प्रथम प्रसिद्ध केलेला अधिनियम. ) 


मुंबई महानगरपालिका अधिनियम आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक 

नगरी अधिनियम, १९ ६५ यांमध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी अधिनियम. 

ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांसाठी, मुंबई महानगरपालिका अधिनियम आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, 
१९ ६५ चा नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ यांमध्ये आणखी सुधारणा करणे इष्ट आहे ; त्याअर्थी, भारतीय 
महा. ४०. गणराज्याच्या सहासष्टाव्या वर्षी, याद्वारे, पुढील अधिनियम करण्यात येत आहे : 


१८८८ चा ३ . 


( १ ) 


भाग चार -३ ९ -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , जुलै २९, २०१६/ श्रावण ७, शके १ ९ ३८ 


. 


प्रकरण एक 


प्रारंभिक 


संक्षिप्त नाव . 


१ . या अधिनियमास, मुंबई महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक 
नगरी ( सुधारणा ) अधिनियम , २०१५ असे म्हणावे. 


प्रकरण दोन 


१८८८ चा 
३ . 


मुंबई महानगरपालिका अधिनियम याची सुधारणा 
सन १८८८ चा २. मुंबई महानगरपालिका अधिनियम ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ मुंबई महानगरपालिका अधिनियम " 
अधिनियम क्रमांक 

असा करण्यात आला आहे) याच्या कलम ३९० मधील पोट - कलम (१ ) मध्ये पुढील परंतुक जादा दाखल करण्यात 
३ याच्या कलम 
३ ९ ० ची सुधारणा. 

येईल : 

परंतु, महानगरपालिकेच्या अधिकार क्षेत्रातील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने अधिसूचित 
केलेल्या क्षेत्रामधील कारखाने, कर्मशाळा किंवा कामाची जागा यांच्या बाबतीत अशा कोणत्याही परवानगीची 

आवश्यकता असणार नाही . ”. 
सन १८८८ चा ३ . मुंबई महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम ३९ ३ मधील पोट - कलम ( १) मध्ये, पुढील परंतुक जादा 
अधिनियम क्रमांक 

दाखल करण्यात येईल : 
३ याच्या कलम 
३ ९ ३ ची सुधारणा. 

परंतु, जर असा कारखाना किंवा इतर कोणतीही जागा ही महानगरपालिकेच्या अधिकार क्षेत्रातील 
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने अधिसूचित केलेल्या क्षेत्रात स्थित असेल तर , या पोट - कलमान्वये 
आयुक्ताच्या अशा कोणत्याही परवानगीची आवश्यकता असणार नाही . " 


प्रकरण तीन 


सन १ ९ ६५ चा 


४ . 


महा . ४० . 


महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९ ६५ याची सुधारणा 

महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९ ६५ याच्या कलम २७८ मधील १९६५ चा 
महाराष्ट्र पोट - कलम ( १) मध्ये, पुढील परंतुक जादा दाखल करण्यात येईल 
अधिनियम क्रमांक 

परंतु, जर असा कारखाना, कर्मशाळा किंवा कामाची जागा ही परिषदेच्या अधिकार क्षेत्रातील महाराष्ट्र 
२७८ ची सुधारणा. औद्योगिक विकास महामंडळाने अधिसूचित केलेल्या क्षेत्रात स्थित असेल तर , या पोट - कलमाअन्वये अशा 

कोणत्याही अनुज्ञप्तीची ( लायसनची) आवश्यकता असणार नाही. 


“ 


४० याच्या कलम 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENTCENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


